महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
क्रमांकः संकीर्ण-२०१९/अनौ.२०/प्र.क्र.४४/का.१४ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा रोड 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: ०९ एप्रील, २०१९ 


आदेशा 
श्री.नेतीन गायकवाड, अवर सचिव, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग यांची गृह विभागांतर्गत 
राज्य पोलीस तक्रार प्राधिकरणामधील मुख्य प्रशासकीय अधिकारी या पदावर दोन वर्ष कालावधीसाठी 
खालील अटी व शर्तीच्या अधीन राहून प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 


अ) श्री.नितीन गायकवाड, अवर सचिव हे ज्या तारखेला प्रतिनियुक्‍तीच्या पदावर रूजू 
होतील त्या तारखेपासून प्रतिनियुक्‍तीच्या सेवेचा प्रारंभ होईल आणि ती सेवा ज्या तारखेला ते 
आपल्या शासकीय पदाचा कार्यभार पुन्हा स्विकारतील त्या तारखेला समाप्त होईल. 


बौ जर त्यांची सेवा ळोकसेवेच्या हिताच्या दृष्टीने शासनाळा आवश्‍यक वाटली तर 
प्रतिनियुक्‍तीचा कालावधी संपण्यापूर्वी कोणत्याही वेळी त्यांना परत बोलावून घेण्याचा अधिकार 
शासन/सक्षम प्राधिकाऱ्यास राहील. 


क) जर त्यांची सेवा स्वीयेतर Paleo आवश्‍यक वाटली नाही तर त्यांना मूळ 
विभागाकडे परत पाठविण्याची मुभा स्वीयेतर नियोक्त्याला राहील. मात्र याप्रमाणे परत 
पाठविण्यापूर्वी स्वीयेतर नियोक्त्याने शासनाला/सक्षम प्राधिकाऱ्याला तीन महिन्यांची नोटीस 
दिली पाहिजे; आणि 

ड) त्यांनी मूळ विभागाकडे परत जाण्याचा आपला Seal आहे अशी कमीत कमी तीन 
महिन्यांची लेखी नोटीस शासनाला / सक्षम प्राधिकाऱ्याला दिल्यानंतर त्यांना मूळ विभागाकडे 
परत येण्याची मुभा राहील. 


२. महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वीयेतर सेवा... इ.) नियम १९८१ मधीळ नियम ४० 
(परिशिष्ट दोन) मधील तरतुदी विचारात घेऊन उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग व गृह विभाग यांनी 
श्री.नेतीन गायकवाड यांच्या प्रतिनियुक्‍तीबाबतच्या अटी व शर्ती ठरवाव्यात. 


३. श्री.नितीन गायकवाड, अवर सचिव यांच्या इतर सर्व प्रशासकीय बाबी उद्योग, ऊर्जा व कामगार 
विभागामार्फत हाताळण्यात येतील. 


४. श्री.नितीन गायकवाड, अवर सचिव यांना प्रतिनियुक्‍तीच्या ठिकाणी रुजू होण्यासाठी उद्योग, 
ऊर्जा व कामगार विभागाने कार्यमुक्त करावे. श्री.गायकवाड यांच्या सेवा लोकसभा निवडणूक २०१९ 
करीता अधिग्रहीत करण्यात आल्या असल्यास त्यांनी प्रथमत: निवडणूक कामकाजासाठी विहीत केलेले 
कर्तव्य बजावणे आवश्‍यक राहील, त्यानंतरच त्यांना प्रतिनियुक्‍तीसाठी कार्यमुक्त करावे. 


शासन आदेशा क्रमांकः संकीर्ण-२०१९/अनौ.२०/प्र.क्र.४४/का.१४ 


uy, सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०४०९१७२३४०६५०७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Gaj 


. पाठ 
a a Nn a Nn Of Maharashti | Administrati 
Department, postalCode=400032, st=Mi hy 


2.5.4.20=8a5b973b0795ae988a7c005050f9 180a8021798a5cled41ada 
8a72725a47b4f0, 


B h i aa ‘a 0 G U rav sre en ce cea bs 3fefSde2ad659e36087 
(ग.भि.गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 
१) मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन 
मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव 
अ.मु.स (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
अ.मु.स./प्र.स./सचिव, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग / गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
सह / उप सचिव (आस्थापना), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग / गृह विभाग, मंत्रालय 
मुंबई 
७) सह / उप सचिव (पोल १४) / (पोल ३), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
) मुख्य प्रशासकीय अधिकारी, राज्य पोलीस तक्रार प्राधिकरण, मुंबई 
९) श्री.नितीन गायकवाड, अवर सचिव, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
(प्रशासकीय विभागामार्फत) 
१०) कार्या.१४ संग्रहार्थ 


(> 


4 
द 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


